वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे अर्थसहाय्य अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. डब्ल्यूएलपी-०२२२/प्रक्र. ३१/फ-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक. १७.०६.२०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०३.०८/प्र.क्र.८७ (भाग-१/फ-१, 
दि. २३.०३.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यात वन्यहत्तींचा अधिवास आढळून येत नाही तथापि इतर राज्यातुन येणाऱ्या 
वन्यहत्तीमुळे होणारे होत पिकाचे नुकसान तसेच इतर मालमत्तेचे होणाऱ्या नुकसानीपोटी अर्थसहाय्य 
देण्याची तरतूद संदर्भीय शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. तथापि प्रचलित शासन निर्णयामध्ये 
वन्यहत्तीमुळे इमारती / घराचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याच्या तरतूदीचा समावेश नाही. 
ईमारती / घराच्या झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने ग्रामस्थांमध्ये वन्यहत्तींबद्दळल तसेच वन विभागाप्रति रोष 
निर्माण होण्याची शक्यता असल्यामुळे अशा घटनांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद शासन 
निर्णयामध्ये करणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय अधिक्रमित करुन वन्यहत्तीमुळे 
इमारती / घराचे नुकसान झाल्यास अर्थसहाय्य देण्याची बाब समाविष्ट करणेकरीता शासन निर्णयात 
सुधारणा करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे नुकसान भरपाई अदा करणेबाबत खालीलप्रमाणे तरतूद 
करण्यात येत आहे :- 


आओ अन्य मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी द्यावयाचे आर्थिक सहाय्य 
अ. क्र. तपशील देय अर्थसहाय्याची रक्‍कम 
।__१__| शोती अवजारे व उपकरणे | नुकसानीची रक्‍कम किंवा रू. ५,०००/- यापैकी कमी असणारी रक्‍कम 
२ | बैलगाडी नुकसानीची रक्‍कम किंवा रु. ५,०००/- यापैकी कमी असणारी रक्‍कम 
३ | संरक्षक भिंत, कुंपण नुकसानीची रक्‍कम किंवा रू १०,०००/- यापैको कमी असणारी रक्‍कम 


ब) इमारत / घराचे होणाऱ्या नुकसानीपोटी द्यावयाचे आर्थिक सहाय्य 


अ.क्र. | तपशील आर्थिक सहाय्य 

दिं कौलारु / टिनाचे / सिमेट | नुकसानीची रक्‍कम किवा रु. ५०,०००/- यापैकी कमी असणारी 
पत्र्याचे घर / पाळीव | रक्‍कम 

जनावरांचा गोठा 
२ विटाची आणि saat इमारत | नुकसानीची रक्‍कम किंवा घरकुलासाठी शासनाकडून मंजुर रक्‍कम 
किंवा रु. १,००,०००/- यापैकी कमी असणारी रक्‍कम 


सदर अर्थसहाय्य खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून अनुज्ञेय असेल- 

१ संबंधित शेतकरी नुकसानीची तक्रार आवश्यक त्या सर्व कागदपत्र व पुराव्यांसह अधिकारक्षेत्र 
असलेले नजीकचे वनरक्षक / वनपाल / वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेपेकी कोणाकडेही घटना 
घडळलेपासून ३ दिवसांच्या आत करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२२२/प्रक्र. ३१/फ-१, 


2) 


AN 


) 


8) 


१०) 


3. 


वन्यहत्तीकडून ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असेळ अशी मालमत्ता, साहित्य जागेवरील 
वस्तुस्थितीचा पंचनामा होईपर्यंत घटनास्थळावरुन हलविळेली नसावी. 
प्रत्येक प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर घटनास्थळावर जाऊन संबंधीत (१) वनपरिक्षेत्र अधिकारी (२) 
कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (३) तलाठी/ ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या 
समितीमार्फत १४ दिवसांच्या आत पंचनामा करण्यात येईल व नुकसानीचे मुल्यमापन ठरवून 
अहवाल संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांना सादर 
करतील. 
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी समितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / 
विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश ४ 
कामाच्या दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २३ दिवसांचे आत काढतील. 
संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांनी आदेश काढल्यानंतर 
३ कामाचे दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २६ दिवसांचे आत आर्थिक 
सहाय्याची रक्‍कम बाधित व्यक्‍तीच्या खात्यात जमा करतील किंवा रेखांकित धनादेश हस्तांतरीत 
करतील. 
वनजमिनीवर अतिक्रमणाव्दारे शोती करण्यात येत असेल तर संबंधितास अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार 
नाही. 
भारतीय वन अधिनियम, १९२७ किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये ज्यांचे विरूद्ध गुन्हा 
नोंदविला गेला आहे, अशा व्यक्तिस सदरचा लाभ देय राहणार नाही. 
ज्या कुटुंबाची चार पेक्षा अधिक गुरे मुकत चराईसाठी जंगलात जातात त्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 
सदर शासन निर्णय, निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०७/व्यय-१०, दि.२१.०३.२०२२ 
ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१७११५७३५८३१९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM ण णन 


5.4.20=7dc40890d791d1b1 e6bae88da5 2eabb63f1 f3ab6258c7e318F 
82373, 36: 


SAWARDEKAR santa obo ana SOE 
(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत माहिती आणि उचित कार्यवाहीसाठी :- 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२२२/प्रक्र. ३१/फ-१, 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबइ 


3) 
) 
) 
) महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, Aare, मुंबई. 
) 
) 
) 


CS Xx 


पु 


G & 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


wen 


१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ, नागपूर 

११) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर/ पश्चिम मुंबई 

१३) मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 

१४) सर्व मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) 

१५) वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली 

१६) वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सहयाद्री / पेंच व बोर / नवेगाव-नागझिरा / ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 
प्रकल्प 

१७) सर्व उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 

१८) सर्व उप संचालक, व्याघ्र प्रकल्प 

१९) सर्व विभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक / वन्यजीव) 

२०) महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई / नागपूर 

२१) वित्त विभाग (व्यय-१० कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२२) वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२३) फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


oRoR RARE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


